श्री. विलास भानुदास मात्रे, प्राचार्य, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुलचेरा, 
जि. गडचिरोली यांच्या विनंती बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: २०२२/प्र.क्र.१९०/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २४ नोव्हेंबर, २०२२. 
शासन आदेशा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असणा-या प्राधिका-याच्या लगतच्या वरिष्ठ प्राधिका-याच्या 
पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिका-याची विनंतीवरुन बदली त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्रमांक ३ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिका-यांचे नाव व बदलीने पदस्थापनेचे पद शेरा 
पदनाम व ठिकाण 
Leste. 2 3 | 8 
हि श्री. विलास भानुदास मात्रे, प्राचार्य, औद्योगिक विनंतीनुसार 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, | प्रशिक्षण संस्था, मोहाडी, | रिक्‍त पदी 
मुलचेरा, जि. गडचिरोली जि. भंडारा 


वग श्री. मात्रे यांनी बदलीच्या पदावर तात्काळ हजर व्हावे. याबाबतची माहिती संचालक, 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास तात्काळ सादर करावी. 


३. संबधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा 
मंजूर करु नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ 
कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे 
अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधित अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदनी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


8. संबंधित अधिका-यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होण्यासाठी पदग्रहण अवधी, 
प्रवास भत्ता तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


शासन आदेडा क्रमांकः २०२२/प्र.क्र.१९०/व्यशि-१ 


कि सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या )=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२२११२४१६३०१६५६०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADEEP Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO 
DN: CN = PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
SAHEBRAO MAHARASHTRA, ‘OU = SKILL DEVELOPMENT 
SH IVTARE AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT 


Date: 2022.11.24 16:34:34 +05'30' 


(प्रदीप सा. Brace ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
३. संबंधित कार्यालय/ संस्था (संचालकांमार्फत) 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, Gey, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
५. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. 
६. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. सह सचिव (व्यशि), Hered, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


